रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्‍यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्याची प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० जानेवारी, २०२३. 
पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती/२०७९, दि.२१/०६/२०२२. 

प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत, खालापूर, उरण, श्रीवर्धन व म्हसळा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून SUA करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच 
रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व रायगड 
जिल्हा परिषद, अलिबाग यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्‍यातील 
खालील इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
तांबाटीवाडी रा.मा.क्र८८ वडखळ रामा-९३ | इतर जिल्हा । ०/०० ते ८/६०० ११.९०० | WA जिल्हा 
ठाणे न्हावे रामा-७६ मानकिली शोणगांव | मार्ग- ३९ । (८.६०० कि.मी) कि.मी. | मार्ग-११५ 


नवघर रस्ता. इतर जिल्हा | ०/०० ते ३/३०० 


मार्ग- ३२३ (3.300 कि.मी.) 


We द्रु.म.मा.१ ते निगडोली Aste | ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते १/०० १२.२०० | प्रमुख जिल्हा 
(9.200) कि.मी. रा.म.मा.-४ Bald ते go (१.०० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-११६ 
कोंडयाचीवाडी WA. -४ ते वावंढळ | इतर जिल्हा | ०/०० ते ६/२०० 
पाली बु.ते रा.मा.७९ ला जोडणारा रस्ता. । मार्ग- ३५  । (६.२०० कि.मी) 
इतर जिल्हा | ०/०० ते ५/०० 
मार्ग- ३४ (५.०० कि.मी.) 


पारखं ही रा.मा. ८७ अजिवली गोहे | इतर जिल्हा | ०/०० ते १३/७५० | १३.७५० | प्रमुख जिल्हा 
खरीवली रस्ता. मार्ग- ३७ (१३.७५० कि.मी.) कि.मी. मार्ग-११७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१६६/नियोजन-२ 


रा.म.मा. क्र. ४ ते तळेगांव पाणश्ील | इतर जिल्हा | ०/०० ते ५/०० ११.०० | प्रमुख जिल्हा 
मोहपाडा (५.००) रा.मा.क्र.१०६ रा.म.मा. | मार्ग- go (4.00 कि.मी.) कि.मी. मार्ग-११८ 


क्र. ४ ते वायाळ वाश्ीीवली (६.००) ते | इतर जिल्हा | ०/०० ते ६/०० 
रा.मा.-१०३ पाताळगंगा रसायणी (१.००) | मार्ग- ४१ (६.०० कि.मी.) 


रस्ता. 
खालापूर रा.म.मा. क्र.४ काडरोली नावांडे | ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते ०/५०० ११.५०० | प्रमुख जिल्हा 
रा.मा. ७६ केळवली बीड जाबरुंग रस्ता. १५४ (0.400 कि.मी.) कि.मी. मार्ग-११९ 


इतर जिल्हा । ०/०० ते ४/४०० 
मार्ग- ३८ (४.४०० कि.मी.) 
इतर जिल्हा । ०/०० ते ६/६०० 
मार्ग- ४२ (६.६०० कि.मी.) 


एकूण ६०.३५० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६०.३५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (११८६.४४० + ६०.३५० 
म्हणजेच १२४६.७९० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या एकूण लांबी ५८.८५० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (७३१.७२०-५८.८५०)म्हणजेच ६७२.८७० कि. मी. इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२८७.०८०-१.५००) म्हणजेच २८५.५८० 
कि. मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०१२३११४४१००२१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, रायगड सा.बां.मंडळ, कोंकणभवन. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

प्रत :- 

१ 


जिल्हाधिकारी, रायगड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 
संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

७ निवडनस्ती. 


A 


AN 


०८ 


Cc 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 


£5) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


